नाशिक येथील वाहन निरीक्षण व परिक्षण केंद्र 
(| & ७ Centre) चालविण्याबाबत मे.रोजमार्टा 
टेक्नॉलॉजीस लिमीटेड यांना देयक अदा 
करण्यास मान्यता देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०११९/प्र.क्र.१७/परि-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ३२ 
दिनांक : ०२ नोव्हेंबर २०१९ 


वाचा : - 
१) गृह विभाग,शासन ज्ञापन क्र. एमव्हीआर-०५१७/प्र.क्र.२४७/परि-२, दि.२८.०३.२०१८ 
२) अपर परिवहन आयुक्त,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र- वानित(१५)/०४१४/न.क्र.०४/ 
का-१०(१)/जा.क्र.१५४१७, दि.२१.१०.२०१८, जा.क्र.४२८९ दि.०३.०४.२०१९, जा.क्र.५६१९ 
दि.१०.०५.२०१९ 
प्रस्तावना :- 


मे.रोजमार्टा टेक्नॉंलॉजीस लिमीटेड यांनी दि.०१.०४.२०१८ ते दि.३०.०६.२०१८ या कालावधीत 
नाशिक येथील वाहन निरीक्षण व परिक्षण केंद्र (। & C Centre) चालविल्याबाबत रु.८,५३,१४०/- इतक्या 
रकमेचे व दि.०१.०७.२०१८ ते दि. ३१.०१.२०१९ या कालावधीचे रु.१९,९०,६६०/- असे एकुण 
रु.२८,४३,८००/- इतक्या रुपयांचे देयक सादर केले आहे. तथापि, वाहन निरीक्षण व परिक्षण केंद्राचे सदर 
कालावधीतील विजेची व दुरध्वनीची देयके अदा करण्यास मे.रोजमार्टा टेक्नॉंलॉजी लिमीटेड यांनी नकार 
दिल्याने सदर कालावधीतील रु.१२,९६,२८६- इतके विजेचे देयक, रु.५२,२३५/- इतके दुरध्वनीचे देयक 
व केंद्रातील यंत्रसामग्रीच्या दुरुस्तीचे रु.६६,६३६/- असे एकुण रु.१४,१५,१५७/- इतके देयक प्रादेशिक 
परिवहन कार्यालय, नाशिक यांनी अदा केळे असल्याने उर्वरीत रु.१४,२८,६४३/- इतकी रक्‍कम 
मे.रोजमार्टा टेक्नॉंलॉजीस लिमीटेड यांना अदा करण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 


शासन निर्णय: - 

दि.०१.०४.२०१८ ते दि.३१.०१.२०१९ या कालावधीत नाशिक येथील वाहन निरीक्षण व परिक्षण केंद्र 
(1& C Centre) चालविल्याबाबत मे.रोजमार्टा टेक्नॉंलॉजीस लिमीटेड यांना एकुण रु.१४,२८,६४३/- (रुपये 
चौदा लक्ष अठ्ठावीस हजार VS त्रेचाळीस फक्त) अदा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. यासाठी येणारा खर्च " मागणी क्र. बी-३, २०४१ वाहनांवरील कर, (०२) प्रादेशिक कार्यालये, (०२) 
(०१) प्रादेशिक कार्यालये (दत्तमत) (अनिवार्य) (२०४१ ००३६) १३ कार्यालयीन खर्च "या लेखाशीर्षाखाली सन 
२०१९-२०या आर्थिक वर्षाकरिता केलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 
३. सदर शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ मधील भाग पहिला, उप विभाग- चार, 
अनुक्रमांक ११ अन्वये प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये निर्गमीत करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०११९/प्र.क्र.१७/परि-४, दि. 02 नोव्हेंबर २०१९ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९११०२१५२२४८०३२९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
KADAM DATTATRAY कक cn 
HANMANT ee <n jaa 
(द.ह. कदम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. महालेखापाल (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, १/२, मुंबई /नागपूर 

२. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

३. परिवहन उप आयुक्त (प्रशासन/निरीक्षण/लेखा), परिवहन आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
४. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, नाशिक 

५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक 

६. कक्ष अधिकारी (बीयुडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७. निवडनस्ती (परि-४) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


